महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक मावज २०२३/प्र.क्र.२४९/मावज १ दिनांक - ५ डिसेंबर, २०२३. 
कार्यालयीन आदेशा 


विषय :- महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास 
करण्याकरीता अभ्यासगट नेमणेबाबत. 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित 
केलेली लक्षवेधी सूचना क्र. २१ च्या अनुषंगाने विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान मा. मंत्री, 
राज्य उत्पादन शुल्क यांनी पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय 
समिती/अभ्यासगट नेमला जाईल असे आश्वासन दिले होते. सदर आश्वासनांच्या अनुषंगाने राज्यातील 
पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करण्याकरिता अभ्यासगट नेमण्यास व सदर 
अभ्यासगटावर पुढिलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम शासकोय/अशासकीय 

| संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) MAHA सदस्य 
महासंचालनालय, मुंबई. 

२ | संचालक, विभागीय कार्यालय, नागपूर / शासकोय सदस्य 
संचालक, विभागीय कार्यालय, 
औरंगाबाद, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय. 

३ | उपसंचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) शासकीय सदस्य सचिव 
महासंचालनालय, मुंबई 

४ | उपसचिव / अवर सविव, वित्त विभाग, शासकीय सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

५ | उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक शासकीय सदस्य 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६ | अध्यक्ष, राज्य अधिस्वीकृती समिती, मुंबई अशासकीय सदस्य 

शासन नामनिर्देशित सदस्य अझासकीय सदस्य 

| att. धमेंद्र जोरे दै.मिड डे, मुंबई 

८ _ श्रीमती राखी चव्हाण दै. लोकसत्ता, नागपूर 

९ | श्री. जयप्रकाठ पवार दै.दिव्यमराठी, नाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः मावज २०२३/प्र.क्र.२४९/मावज १ 


२. सदर अभ्यासगटाद्वारे पत्रकारांसंदर्भातील खालील मुद्द्यांवर अभ्यास केला जाईल :- 
(१) अधिस्विकृती पत्रिकांची व्याप्ती / संख्या वाढविणे. 
(२) डिजिटल माध्यमांसंबंधी निकष ठरविणे. या संदर्भात केंद्र शासनाच्या धोरणाचा अभ्यास 
करुन त्यानुसार राज्याच्या धोरणात आवऱ्यक त्या सुधारणा करणे. 
(३) प्रेस क्लब, नागपूर यांचा अभ्यास करुन त्या धर्तीवर राज्यातील अन्य महत्वाच्या ठिकाणी 
प्रेस क्लबची उभारणी करणे . 
(४) पत्रकारांना शासकीय रुग्णालयामध्ये वैदयकीय उपचार मिळण्यासाठी धोरण तयार करणे, 
त्यांच्यासाठी कॅशलेस वैदयकीय विमा योजना तयार करणे 
(५) पत्रकारांशी संबंधित अन्य महत्वाच्या बाबींचा अभ्यास करणे. 
३. सदर अभ्यासगटाने महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांचेमार्फत शासनाकडे अहवाल सादर 
करावा. 
४. सदर समितीमधील अशासकीय सदस्यांना बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय, क्र. प्रवास -१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ३.३.२०१० च्या परिच्छेद १२ मधील 
तरतूदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील मात्र त्यांना विमान प्रवास व रेल्वेच्या 
वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय राहणार नाही. 


ष्‌. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१६५०४४५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 
R | M A 5 U B H A S H ioe ou=GENERAL 
2.5.4.20=487393c812e41c98e63a7a73c63e1d078da4c3c899b43 
07a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D U TT A R O Y STARR DccD3S7SIBAZCOAOC en=AIMASUBHASH 
DUTTAROY 
Date: 2023.12.05 16:50:57 +05'30' 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद . 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव 

१०.मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मावज २०२३/प्र.क्र.२४९/मावज १ 


११.सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२.मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१५.महाळेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 

१६.महाळेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 

१७.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१९.सर्व संबंधित अशासकीय सदस्य 

२०.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२३.सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, पुणे, 
कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२४.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२५.संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग,नवी 
दिल्ली- ११०००१ 

२६.वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, 
पणजी, गोवा. 

२७.निवड नस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


